जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ ते 
३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या 
कर्मचारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठतासुची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक- ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ-तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर २०१९. 
वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र ज्येष्ठता १२१६(प्र.क्र.४४६/२०१३) आ-तांत्रिक), 
दि.२३.३.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


शासन परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील दिनांक ०१.०१.२०११ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियुक्‍ती 
दिलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची अंतरिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये, सन २०११ ते 
२०१६ या कालावधीत नियुक्‍ती झालेल्या काही स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची नावे समाविष्ट 
नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आळे आहे. तसेच सदर ज्येष्ठतासुचीमध्ये नियुक्‍ती दिनांकात 
बदल, कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परिक्षा उत्तीर्ण नोंद, जात प्रवर्ग नोंद इ. दुरुस्तीबाबतचे प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त होत आहेत. त्याचबरोबर संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
दि.०१.०१.२०१२ रोजीची व त्यापुढील जेष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी प्रसिध्द करावयाची असल्याने संदर्भ १ 
येथील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अधिक्रमित करण्यात येत आहे आणि दि.०१.०१.२०१६ ते दि. 
३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सर्व परिमंडळ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ही तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांच्या निदर्शनास आणावी. 
३. सदर जेष्ठतासुची, त्यात नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे सदरहू Vargas 
स्थान निश्चित करण्यापुरती (ज्येष्ठताक्रमांकापुरतीच) मर्यादित राहील. 
४. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही Gay त्रुटी आढळून आल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास 
त्याबाबत हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत शासनाकडे योग्य मार्गाने 
तसेच आव्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह लेखी स्वरुपात कळवावे. विहीत वेळेत व विहीत 
मार्गाने प्राप्त न झालेले आक्षेप विचारात घेण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ[(तांत्रिक) 


ष्‌. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१५२५०७६६२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vilas Mahadeorao 


Vilas Mahadeorao Rajurka 


: CN = Vilas Mahadeorao Rajurkar, 


Raj U rkar C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2019.12.07 15:28:53 +05'30' 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव (आस्था), महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, ठाणे. 

२) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, कोयना बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर परिमंडळ, 
सातारा 

३) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, 
पुणे 

४ अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (दरवाजे), 
नाशिक 

प) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, 
औरंगाबाद 

६) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ नागपूर. 

७) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, अमरावती. 

८) आस्था (तांत्रिक) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता /प्र.क्र.१५७/२०१९/आ(तांत्रिक), दि. ०६.१०.२०१९ चे परिशिष्ट 
अ. 
क्र 


क. OR ee 
ज्येष्ठता कर्मचा-याचे नाव जन्म तारीख | जात प्रवर्ग | नियुक्तीचा स्थाअस सेवा निवृत्तीचा 
क्रमांक संवर्गात दिनांक. दिनांक अभियंता 
दिनांक = | समावेशानाचा पदाची 
/नियुक्‍्तीचा व्यावसायिक 
दिनांक दिनांक परीक्षा उत्तीर्ण 
केल्याचा 


Eee जहा घाऱ्या a 
| 

चव्हाण के. जी १२/१२/१९५८ | खुला | समावेशन | हजेरी । नि.अ.आ. | १६/०१/१९८६ | ०१/०२/२०१६ | ०१/०२/२०१६ | ३१/१२/२०१६ 
ee ee | 


६० , 

छे» 0 Sil. 
शिवाजी ८ ण 
९१ .आ. 


समावेशन 
समावेशन 
न 
समावेशन 
समावेशन 


सुरावर राधिका राजेहा || २१/०५/१९ खुला सरळसेवा नि.अ.आ १८/०२/२०१४ | ०८.०३.२०१६ | ३१/०५/२०४९ विनंती बदलीने नागपुर 
परिमंडलात दि.०८-०३- 
खुला 


ण रसाळ धनश्री महिपती |। २२/१०/१९८२ सरळसेवा नि २७/०९/२०१२ | ३०/०९/२०१६ | ३१/१०/२०४० विनंती बदलीने पुणे 
परिमंडलात दि.३०-०९- 
२०१६ रोजी रुजु. 


शिंदे गौतम बाजीराव | ०१/०६/१९६० २३/०३/१९८४ | १४/१०/२०१६ | १४/१०/२०१६ | ३१/०५/२०१८ 
१२ ठोंबरे मंजाबापू बबन | ०८/११/१९६३ अ.जमाती ०३/०१/१९८५ | १४/१०/२०१६ | १४/१०/२०१६ | ३०/१०/२०२१ 


१३ पाटील प्रिती रामक्रिष्णा | २४/१२/१९८६। अ.जा. सरळसेवा नि २१/०२/२०१४ | ०८.११.२०१६ | ३१/१२/२०४४ विनंती बदलीने ठाणे 
परिमंडलात दि.०८-११- 
२०१६ रोजी रुजु. 


१६ 


१६ शं दाभाडे भाऊसाहेब नामदेव | ०१/०६/१९५९ ०१/०३/१९८५ | ०१/१२/२०१६ | ०१/१२/२०१६ | ३१/०५/२०१७ 


वाकचौरे सुभाष गेणू | १९/१०/१९५९ ०१/०३/१९८५ | ०१/१२/२०१६ | ०१/१२/२०१६ | ३१/१०/२०१७ 


mo 
A 


Pa 
: 
Ey 
| 
व 


१८ |. १८ ठाकरे मच्छिद्र रघुनाथ | १५/०६/१९६२ | अ.जाती | समावेशन | तां.सहायक | नि.अ.आ. | २६/०३/१९८४ | ०१/१२/२०१६ | ०१/१२/२०१६ | ३०/०६/२०२० सुट पुणे 
१४-०६-२००७ 


= ae 
a 
= 


ee [eeu | इजाव. | सरलता |: 
00.) Ley ee z= 
अनुकंपा 


अमरावत 


